श्री रुख्मीणी विदर्भपीठ तरोडा रोड कौडण्यपूर 
येथील प्रशासकीय मान्यता प्राप्त विकास कामांचे 
अंदाजपत्रकांना सुधारीत प्रशासकीय मान्यता 
मिळणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, 
शासन निर्णय, क्रमांक टिडीएस २०१९/१/प्र.क्र. ५०/ पर्यटन, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक : २७मे, २०१९. 


संदर्भ १) पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग , शासन निर्णय, क्र. बैठक २०१७/१०/प्र.क्र.९६७/पर्यटन, 
र दि.६/२/२०१८ 
२) जिल्हाधिकारी, अमरावती यांचे पत्र क्र.जिनिस/कार्या-३/ संस/प्रा.प.यो/ सुप्रमा/१९१०/ 
२०१८, दि.१/१०/२०१८. 
३) जिल्हाधिकारी, अमरावती यांचे पत्र क्र.जिनिस/कार्या-३/ संस/ प्रा.प.यो/ सुप्रमा/ 
२५०७/२०१८, दि.२१/१२/२०१८. 


शासन निर्णय : 


पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग , शासन निर्णय, क्र. बैठक २०१७/१०/प्र.क्र.९६७/पर्यटन, 


दि.६/२/२०१८ अन्वये श्री रुक्मिणी विदर्भपीठ तरोडा रोड, कौंडण्यपूर येथील रु.४६०.०० लक्षच्या 


कामांना प्रशासकीय मान्यता देऊन सदर कामांसाठी रुपये ५०.०० लक्ष जिल्हाधिकारी, अमरावती यांना 


वितरीत करण्यात आला आहे. 


2 जिल्हाधिकारी, अमरावती यांनी संदर्भ क्रमांक २ व ३ येथील पत्रान्वये केलेल्या विनंतीस 


अनुलक्षून संदर्भ क्रमांक १ येथील शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेल्या श्री रुक्मिणी 


विदर्भपीठ तरोडा रोड, कौंडण्यपूर येथील कामांना खालील प्रमाणे सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देण्यास 


शासन याव्दारे मंजूरी देत आहे. 
अ.क्र कामाचे नाव सुधारीत प्रशासकीय मान्यतेची 
किंमत (रु. लक्षात) 

| धीर | सत्संग सभागृह २४०.०० 
२ | पुरुषां करीता प्रसाधन गृह ३५.०० 
३ | महिलां करीता प्रसाधन गृह ३५.०० 
४ | ओव्हर हेड वॉटर Ch (पाईप लाईनसह) ९०.०० 
५ | उद्यान (बगीचा) मुलांसाठी खेळणीसह ६०.०० 

एकूण ४६०.०० 


झासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०१९/१/प्र.क्र. ५०/ पर्यटन, 


3. अटी व शार्ती संदर्भ क्रमांक 9 येथील शासन निर्णयाप्रमाणेच राहतील. 


छ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०६०४१८०१२०४८२३ असा आहे. हा SATS 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेझानुसार व नांवाने ‘ 
Ramesh Jayaram 
Kadam crac amen ालयेक 


Date: 2019.06.04 18:07:43 +0! 


(र.ज.कदंम) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


Digitally signed by Ramesh Jayaram Kadam 
DN: G ashtra, ou=Co-Operation Marketing and 
Texti 003: 
254. 


महालेखापाल, महाराष्ट्र - 9, (लेखा परीक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई 
महालेखापाल, महाराष्ट्र - 2, (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), नागपूर 
महालेखापाल, (स्थानिक निकाय लेखापरीक्षा व लेखा), मुंबई. 
व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ, मुंबई. 
जिल्हाधिकारी, अमरावती. 

जिल्हा नियोजन अधिकारी, अमरावती. 


. जिल्हा कोषागार अधिकारी, अमरावती. 
. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
९. 


निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 


१०.नियोजन विभाग (कार्यासन-१४११/१४४४), मंत्रालय, मुंबई. 

११.वित्त विभाग (का.व्यय-१४/अर्थोपाय / अर्थसंकल्प) मंत्रालय, मुंबई. 

१२.अवर सचिव (अर्थसंकल्प शाख), पर्यटन व सांस्कृतिक विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१३.निवड नस्ती, कार्यासन-पर्यटन. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


